पूणे व पिंपरी चिंचवड शहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्प 

सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या 
मे. PwC कंपनीस माहे 
ऑगस्ट,२०१६ ते ऑक्टोबर,२०१६ 
या कालावधीकरीता केलेल्या 
कामाचे देयक अदा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६ /प्र.क्र.9७६ /भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०१६ 


वाचा: 

१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः २१५६/फाईल/ डीआयटी / २०१२ 
दि.२१.०९.२०१२ 

२. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्रमांक : GAD-AIda 
०८०/४/२०१४-७/७ DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दिनांक: ०१.०७.२०१४, 

३. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, 
दिनांक: २९.०५.२०१५ 

४. माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः ॥॥--९/१७९/२०१३- 
DIR-DIT(MH)-DIT (MH), दिनांक. २.११.२०१३. 

५. गृह विभाग,शासन निर्णय क्रमांक:ःसीसीटी ३६१५/प्र.क्र.9६/पोल-३, 
दिनांक: २५.०७.२०१६ 

६. मे.प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा.ली. यांचे दि. दि. ३१.८.१६, दि.३०.०९.१६, 
दि.२७.१०.१६ ची देयके 


प्रस्तावना:- 

गृह विभाग, शासन निर्णय दि.२९.५.२०१५ अन्वये मे.प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा.ली. या 
कंपनीची पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी तांत्रीक सल्लागार म्हणुन नियुक्ती 
करण्यात आली आहे. गृह विभाग शासन निर्णय दि. २५.७.२०१६ अन्वये पूणे व पिंपरी चिंचवड शहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स प्रा.ली. या कंपनीला सल्लागार म्हणून मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. सदर कंपनीच्या एक वरीष्ठ सल्लागारास दि.१.५.२०१६ ते दि.३१.१०.२०१६ या 
सहा महिन्यांच्या काळावाधीसाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या 
दि.१.७.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले 
आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात प्रकल्प सल्लागार म्हणुन दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१६ या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाची देयके अदा 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६ /प्र.क्र.9६ /भाग-१/पोल-३ 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय:- 
पुणे व पिंपरी चिचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीची सल्लागार 


म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग शासन निर्णय दि.१.७.२०१४ 
अन्वये विहीत केल्यानुसार त्यांना मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार,मे.पीड्ब्ल्युसी 
कंपनीच्या एका वरीष्ठ सल्लागाराने दिनांक दि.१ ऑगस्ट,२०१६ ते ३१ ऑक्टोबर, २०१६ या 
कालावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी देयक म्हणुन (मानधन, इतर खर्च, व सेवा कर 
मिळून) एकुण रु ७,६६,९३४/- (अक्षरी रुपये सात लाख सहासष्ट हजार नऊशे चौतीस फक्त) इतकी 
रक्‍कम मे.पीड्ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर 
देयकांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


Pune CCTV Project (August २०१६ to October २०१६) 
Man 
Month Applicable Bes 
Swachh Krishi 
4 Rate as Amount Total Service Total 
Period & Resource . ; Deployment i OPE Sub Total Bharat Kalyan 
# i Designation] per GR per Applicable Tax 8१४ Amount 
Invoice No. Name (Percentage) Claimed (INR) Cess @ Cess @ 
dated Resource | Amount % (INR) 
0.40% 0.40% 
(09-July- (INR) 
२०१४) 
L=SBC x|M=KKC x |JN= 
A p Cc p E iF G=ExF |H J K=STx J 
J J J+K+L+M 
4st August 
२०१६ to 
34st Pankajkumar | Senior 22 22 22 २२ २२ २ २ २ 
ि 320,000 400% 0000 0000 ५८६८ GEC २३१६ ११२९ ११२९ "५९७४८ 
August Londhe Consultant 
२०१६ & 
४१६०३६४५७ 
4st 
September 
२०१६ to F F 
२ Pankajkumar | Senior 22 
२ ३०॥ २,२०,००० १००% 00०० २२०००० pi २२०००० ३०८०० ११०० ११०० २५३००० 
Londhe Consultant 
September 
२०१६ & 
SIGS IVS 
4st 
October 
२०१६ to F F 
Pankajkumar | Senior 22 २ 
3 ३१७ २,२०,००० १००% ०००० | २२०००० १०३२ २२१०३ ३०९४४ ११०५ ११०५ २५४१८६ 
Londhe Consultant 
October 
२०१६ & 
४१६०४५०८० 
Total Amount Claimed (INR) §,§0,000 | ६,९०० | ६,६६,९०० | ९३,३६६ ३,३३४ ३,३३४ | ७,६६,९३४ 


टीप:- 
अ) उपरोक्त देयक हे संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र. २ मध्ये नमुद केल्यानुसार सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६ /प्र.क्र.9६ /भाग-१/पोल-३ 


2. 


ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या 4 % च्या 
प्रमाणात प्रवास,भोजन व निवास इ.खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 
क) संदर्भ क्र.६ अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनी ने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा देण्यात 
येत आहेत. सदर रकमांमध्ये ऑगस्ट ते ऑक्टोबर महिन्यासाठी १५% सेवाकर (१४% सेवा कर 
+0.4 % स्वच्छ भारत कर-- ०.५% कृषी कल्याण कर ) समाविष्ट करण्यात आला आहे. 
ड) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 
केली आली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्‍कम संबधित कंपनीकडून समायोजीत 
करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 
इ) सदर देयके आयकर इतर प्रचळीत कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 

प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या 


“२०५५-पोलीस, (००) १०९, जिल्हा पोलीस, (००) (०१) जिल्हा पोलीस बल,१३,कार्यालयीन खर्च (२०५५ 
०१६८)”या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो सन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


3. 


कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 


“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका- 
याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१६११३०१७१९५८५४२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dhiraj K Abhang 


° . 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b83edfcbaa0fddb5983e8303bccd 


Abhang 000000 
(धीरज कां. अभंग) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रत : माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस आयुक्त,पुणे हहर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


नटी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१६ /प्र.क्र.७६ /भाग-१/पोल-३ 


९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे . 

qo, सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन,मंत्रालय, मुंबई. 
११. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
१२. निवड नस्ती / पोल-३ 

१३. अर्थ शाखा गृह विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


